वाचा- 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात राज्यातील 
कारागृहात शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी 
लागणारी उपकरणे खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र.१३६/तुरुंग-२ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जानेवारी, २०१८. 


१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांचे जा. क्र. शेती/वार्षीक योजना/७९५०व ७८१/कक्ष-७ दिनांक १२.०९.२०१७.व 
दि.२०.१.२०१८ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८ एप्रिळ,२०१७. 


प्रस्तावना- 


राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणाऱ्या 


उपकरणांची खरेदी करण्यासाठी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात अनिवार्य खर्चातर्गत मंजूर 


तरतूदीमधून रुपये ३८ लक्ष (रुपये ASIA लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम अर्थसंकल्पित करण्यात आली 


आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार रु. ३०,४०,०००/- इतक्या खर्चाच्या 


अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 


राज्यातील खालील कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी उपकरणे 


या करीता संदर्भ क्र.१ अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत 


आहे. 
शेतीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी उपकरणे दर्शविणारी यादी :- 
अ.क्र कारागृह आवर्यक अवजारे,यंत्र सामग्री वकि अंदाजित 
रक्‍कम 
| १. | . | उस्मानाबाद जि.का. खत बी पेरणी यंत्र ॥ | २९७०२/- 
२. | ठाणेम.का. कृषीव्हेटर १.२५ मी. | 9 | ८०३६०/- 
३. | गडचिरोली खु.का. कृषीव्हेटर १.५० मी. ष्र ८३०७०/- 
वि.मोटार सबमर्सि ३ एच पी. १ १८२०७/- 
४. | धुळे जि.का. वि.मोटार ५ एच पी.मोनोसेट | 9 | १९६३६/- 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र.१३६/तुरुंग-२ 


५. । येरवडा खुले का. पेरणी यंत्र ९ दाती शि ५२९४६/- 
ट्रॅक्टर ५५७(४५.८) १ ७६०२४५/- 
६. | आटपाडीस्व.खु.व. ट्रक्टर ५५७(४५.८) val ७६०२४५/- 
कृषीव्हेटर १.५० मी. १ ८३०७०/- 
७. | चंद्रपूर जि.का. कृषीव्हेटर १.५० मी. षि ८३०७०/- 
पेरणी यंत्र ११ दाती १ ५४४५६/- 
कल्टीव्हेटर ९ दाती (३५ एचपी) १ ३२१०५/- 
अँडजस्टेबल 
८. | भंडारा जि.का. कृषीव्हेटर १.५० मी. a ८३०७०/- 
खत-बि पेरणीयंत्र पदाती १ ३७४९२/- 
कल्टीवेटर ५ दाती १ १४६२२/- 
९. | नाशिकरोडम.का. कल्टीवेटर १० दाती शि ३२१०५/- 
पेरणीयंत्र रुंदसरी वरंबा १ ४७८७४/- 
| ०. | बुलढाणा जि.का. पंपसेट सबमर्सि १० एच.पी. १ ३४२९९/- 
पाईप एच.डी.पी.ई.७५ मी.मी. २५ १५३५०/- 
(रु.६१४ प्रती नग) 
१ १. | पैठण खु.जि.का. विद्युत पंप सबमर्सि ७.५ अ.श. १ ३०४६७/- 
वि.पंप सबमर्रि १० एच.पी. १ ३४२९९/- 
पावर विडर १ ७७३८१/- 
एचडीपीई पाईप ७५ मीमी ४४३ २७२००२/- 
(३.२कि/सेमी) ६ मीटर (रु.६१४ 
प्रती नग) 
१२. | मोर्शी खु.जि.का. विद्युत पंप ५ अ.श.मोनोसेट Eq १९६३६/- 
वि.पंप सबमर्रि 3 3.21. १ १८२०७/- 
१३. | सांगली जि.का. पावर टिलर जीएस १५ शिक १५५५०१/- 
१४. | विसापूर खु.का. एचडीपीइ पाईप ७५ मीमी | १५० ९२१००/- 
(३.२कि/सेमी) ६ मीटर (रु.६१४ 
प्रती नग) 
१५. | यवतमाळ जि.का. एचडीपीई पाईप ७५ मीमी | ३० १८४२०/- 
(३.२कि/सेमी) ६ मीटर (रु.६१४ 
प्रती नग) 
एकुण ६७२ | ३०,३९,९३७/- 


२. वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला, उप विभाग-दोन, 


अनुक्रमांक-४, नियम ७ मधील स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या तसेच शासन परिपत्रक, वित्त 


विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक १८.०४.२०१७ च्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या 


अटीस अधीन राहून हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-१०१७/प्र.क्र.१३६/तुरुंग-२ 


३. राज्यातील कारागृहाच्या ad आधुनिकीकरण करण्यासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री/ 


उपकरणे खरेदी करण्यासाठी सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात अनिवार्य Garis मंजूर झालेल्या 


रुपये ३८ लक्ष (रुपये अडोतीस लक्ष फक्त) इतक्या रकमेपैकी शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक 


१८ एप्रिळ,२०१७ नुसार ८०% निधीच्या मर्यादेत म्हणजेच रु. ३०.४० लक्ष (रुपये तीस लक्ष चाळीस 


हजार फक्त) खर्च करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. सदर खरेदी ARAM वेळोवेळी निर्गमित 


केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार व विहित पद्धतीने करण्यात यावी. 
४. यावरील होणारा खर्च मागणी क्र. “बी-५ मुख्य लेखाशीर्ष २०५६- तुरुंग (००) (१० 


कारागृहातील शेतीचे आधुनिकीकरण (२०५६ ०१०६) ५२ यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री” या लेखा 


शीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येऊन सन २०१७-१८ या वर्षाकरीता उपलब्ध होणाऱ्या मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१८०१ २३०१२४९५९२५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Saguna G Thengil 
nment Of Maharashtra, ou=Home 


S aquna G य तकी f 
Depai \Code=400032, Mahi hi 
ह 


5.4. 37९0: 
943cb93cc90de6 


Thengil 1 nial 
(सगुणा ठेंगिल) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 
प्रत, 
१) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 


) 

) विशेष पोलीस महानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पश्चिम विभाग)/पृणे, 

) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (मध्य विभाग)ो/औरंगाबाद, 

) कारागृह उपमहानिरीक्षक, (पूर्व विभाग)/नागपूर 
) 

) 

) 


महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १ मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सांगली, नाशिक, ठाणे, धुळे, गडचिरोली, उस्मानाबाद, 
चंद्रपूर,भंडारा,अमरावती, यवतमाळ,अहमदनगर,औरंगाबाद 

९) अवर सचिव, वित्त विभाग,(व्यय ८/अर्थसंकल्प ११/विनियम) मंत्राळय, मुंबई-३२, 

१०) अवर सचिव (बीयुडी-१) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२, 

११) संबंधित जिल्हा/खुले कारागृह अधिक्षक, 

१२) निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


